अधिक्षक, शासकीय निरीक्षणगृह/बालगृह 
(मुलींचे कनिष्ठ/वरीष्ठ) सुवर्णा नगर, 
बुलडाणा यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१८/प्र.क्र.२०८/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- २८ एप्रिल, २०२२. 


वाचा :- 


१. शासनपत्र समक्रमांक दि.०८.०३.२०१९ 

२. आयुक्तालयाचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/का-८/शझ्ामुनिबाबुलडाणा/सुरु करणे/ 
शुध्दीपत्रक/२०२१-२२/४३७८/पुणे दि.२७.०९.२०२१ 

३. महिला व बाल विकास विभाग, शासनपत्र क्रमांक बालगू-२०२१/प्र.क्र.११०/का-०८, 
दि.२६.११.२०२१ 

४. आयुक्तालयाचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/ का-५/शामुलीं/नि/बा/डीडीओ/ कार्यवाही/ 
२०२२-२३/२४६९/पुणे दि.१३.०४.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ चा अधिनियम जानेवारी, २०१६ 
पासून लागू झाला असून त्याअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, 
२०१८ हे दि.१३.०३.२०१८ पासून राज्यात कार्यान्वित झाले आहेत. या अधिनियमाच्या कलम ४१ 
नुसार बालकांची काळजी घेणाऱ्या सर्व शासकीय तसेच अशासकीय संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे 
आव्यक आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ अन्वये राज्यातील बालकांची काळजी घेणाऱ्या ३४ 
शासकीय संस्थांना पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आळे आहे. 


२. उपरोक्त मान्यता देण्यात आलेल्या ३४ शासकीय संस्थांमधील अनुक्रमांक २८ येथील 
शासकीय निरीक्षणगृह/बालगृह (मुलांचे कनिष्ठ/वरीष्ठ) सुवर्णानगर, बुलडाणा याच जुन्या 
नावाखाली मुलींच्या निरीक्षणगृहास मान्यता प्रदान केली आहे. सदर मुलींच्या निरीक्षणगृहास 
शासकीय निरीक्षणगृह/बालगृह (मुलांचे कनिष्ठ/वरीष्ठ) सुवर्णानगर, बुलडाणा या नावाद्वारे 
डी.डी.ओ. कोड मिळण्यास अडचणी येत असल्याने सदर संस्थेच्या नावामध्ये संदर्भाधीन क्र.३ 
अन्वये शासकीय निरीक्षणगृह/बालगृह (मुलींचे कनिष्ठ/वरीष्ठ) सुवर्णानगर, बुलडाणा असा बदल 
करण्यात आला आहे. 


३. उक्त संस्थेच्या नावात बदल केल्याप्रमाणे नवीन डीडीओ कोड मिळण्यासाठी महालेखापाल 
कार्यालयाशी यांच्याशी संपर्क केला असता अधिक्षक, शासकीय निरीक्षणगृह/बालगृह (मुलींचे 
कनिष्ठ/वरीष्ठ) सुवर्णा नगर, बुलडाणा यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित केल्याबाबतचा 
शासन निर्णय नियंत्रक अधिकारी यांनी साक्षांकित करुन देण्याबाबत महालेखाकार कार्यालयाने 
कळविले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१८/प्र.क्र.२०८/का-०८ 


शासन निर्णय-: 


बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ कलम ४१ नुसार संदर्भाधीन क्र.१ 
व क्र.३ अन्वये शासकीय निरीक्षणगृह/बालगृह (मुलींचे कनिष्ठ/वरीष्ठ) सुवर्णानगर, बुलडाणा 


मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये अधिक्षक, शासकीय निरीक्षणगृह/बालगृह (मुलींचे 
कनिष्ठ/वरीष्ठ) सुवर्णा नगर, बुलडाणा यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत 


आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०४२६१२४८०४१५३० असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


be Digitally signed by Nilesh Janardan 
ilesh ra 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Women And Child 


Development Department, 

a Nn a [| a n postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c3 
Ocfe085ddbef06ea381e7e81401a472 


Patil 00 
(डॉ. निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

र. 


महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 


१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

११.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.उपायुक्‍्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्राळय, मुंबई 

१४.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


